राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ 
या वित्तीय वर्षामध्ये रु. ९९१ लाख निधीचे 
पुर्नवितरण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०६२१/प्र.क्र.९३/१४-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ मार्च, २०२२ 


संदर्भ : 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६ एप्रिळ, २०२१. 


२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईगव्ह-०६२१/प्र.क्र.९३/१४-अ, दि. ०८ जुले, २०२१. 

३. आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. कृआ/सं.प्र./ई-गव्हर्नन्स /१८९०/२०२२ दि. १८ जानेवारी, २०२२ 

४. आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. कृआ/संप्र/हार्ड वेअर मागणी/२८२३/२०२२ दि. २५ जानेवारी, 2022 
५. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईगव्ह-०६२१/प्र.क्र.९३/१४-अ, दि. ३१ जानेवारी, २०२२. 
६. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईगव्ह-०६२१/प्र.क्र.९३/१४-अ, दि. ०१ फेब्रुवारी, २०२२. 


७. आयुक्‍त (कृषि) यांचे पत्र क्र. कृआ/सं.प्र./ई-गव्हर्नन्स /९८०४/२०२२ दि. ११ मार्च , २०२२ 


प्रस्तावना : 


कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. कृषि, 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग (खुद्द) व कृषि आयुक्तालय मार्फत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत 
उपलब्ध निधी कृषि विभाग (मंत्रालय स्तर) , कृषि आयुक्तालय, पुणे व अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना संगणक 
खरेदी, माहिती तंत्रज्ञान उपक्रम, विभागाकरिता माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली निर्मिती, विकसन , देखभाल याकरिता 
उपयोगात आणला जातो. 


शासन निर्णय दि. ०८ जुले, २०२१ अन्वये सन २०२१-२२ मध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
कृषि आयुक्‍्तालयास रू. ९९१ लाख निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. संदर्भ क्र. ३ व ४ द्वारे सदर निधीच्या बाब 
निहाय पुर्नवितरणाचा प्रस्ताव आयुक्‍त (कृषि) यांच्याकडून प्राप्त झाला होता त्यानुसार संदर्भ क्र, ५व ६ च्या शासन 
निर्णयान्वये निधीचे पुर्नवितरण करण्यात आले होते. आयुक्‍त (कृषि) यांनी संदर्भ क्र. ७ अन्वये सदर रू. ९९१ लाख 
निधीचे पुर्नवितरण करण्याची विनंती केली असून सदर निधीचे पुनर्वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६२१/प्र.क्र.९३/१४-ओ 


शासन निर्णय : 


१. राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वितीय वर्षात कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील 
कार्यालयांकरिता आयुक्‍तालय स्तरावर बाब निहाय वितरित केलेल्या रू. ९९१ लाख निधीचे पुढीलप्रमाणे बाब 
निहाय पुर्नवितरण करण्यात येत आहे : 


(रू. लाखांत) 

अ. बाब शा.नि.दि. | शा.नि.दि. याशा. नि. 
०८ जुलै, | ३१ जानेवारी, द्वारे बाब 
२०२१द्वारे | २०२२व०१ बदल 
उपलब्ध | फ़ेब्रुवारी, २०२२ | करून 

करून द्वारे पुर्नवितरण | निधीचे 
दिलेला बाब | करून दिलेला | सुधारित 
निहाय निधी ।बाब निहाय निधी ।पुर्नवितरण 
कृषि विभाग अंतर्गत कार्यरत सात अँप्लीकेडन्स (कृषि 
विभागाचे संकेतस्थळ, महाकृषी, क्रॉपसॅप, क्रॉपवॉच, ई- 
सॉईल ३.०, ई-ठिबक, महारेन) व्यवस्थापनासाठी महा ग र me 
आयटी मुंबई यांना आगाऊ सेवाशुल्क अदा करणे. 
२. | सॉफ्टवेअर विकास अंतर्गत e-parwana संगणक प्रणाली 
विकसन अंतर्गत eter करिता आवश्‍यक सेवाशुल्क 
महा आयटी मुंबई यांना अदा करणे. सड oi see 
३. हार्डवेअर (संगणक, प्रिंटर, सर्व्हर, युपीएस, टोल फ्री 
व्यवस्था, हार्डवेअरची देखभाल व दुरूस्ती ) AMC/FMS 
व मनुष्यबळ व्यवस्थापन करिता आगाऊ सेवाशुल्क महा- | ५२ ५२.१७ १०९.१७ 
आयटी मुंबई यांना अदा करणे. 
४. | कनेक्टिव्हिटी-आयुक्‍तालय स्तरावरील नेटवर्किंग, ब्रांड 
बॅण्ड सेवा देणेसाठी Wi-Fi Router बाबत देयके, Firewall 
खरेदी, बीएसएनएल कनेक्टिव्हिटी आगाऊ देयके, | २६.५० १५.२० २३.२० 
समांतर Shes लाईन सुविधा खरेदी व तद्‌नुषंगिक 
साहित्य खरेदी. 
५.। आय टी सल्लागार व तांत्रिक मनुष्यबळ सेवा. 
| ६८.३२ ७७.६३ 
६. | महा-अँग्रीटेक प्रकल्प अंतर्गत MRSAC, Nagpur स्तर. | १३६.८१ १३६.८१ २५३.८१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६२१/प्र.क्र.९३/१४-ओ 


अ. बाब शा.नि.दि.  शा.नि.दि. याशा.नि. 
०८ जुलै, | ३१ जानेवारी, द्वारे बाब 
२०२१ द्वारे | २०२२व ०१ बदल 
उपलब्ध | फ़ेब्रुवारी, २०२२ | करून 
करून द्वारे पुर्नवितरण | निधीचे 
दिलेला बाब | करून दिलेला | सुधारित 
निहाय निधी ।बाब निहाय निधी ।पुर्नवितरण 
७. | कृषि विभागाचे विकसित आज्ञावली Cloud Platform वर 
स्थलांतरीत करणेबाबत प्रलंबित देयके अदा करणे तसेच 
नवीन क्लाऊड सेवा खरेदी करणे, क्लाऊड व्यवस्थापन ae aaa were 
करणे करिता तांत्रिक मनुष्यबळ सेवाशुल्क अदा करणे इ. 
८. | महा-अँग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत सन २०२१-२२ मधील प्रकल्प 
व्यवस्थापन अंतर्गत अँग्रीआयटी सेल मधील तांत्रिक 
मनुष्यबळ चे आगाऊ सेवाशुल्क महा आयटी मुंबई यांना पचन po Ee 
अदा करणे. 
९.। महा-अँग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत जिओ पोर्टल, मोबाइल 
अप्लीकेशन, अन्य प्रणालीसोबत इंटिग्रेशन करणेबाबत | ३५.३३ pom om 
सेवाशुल्क महा आयटी मुंबई यांना अदा करणे. 
रि महा-अँग्रीटेक प्रकल्प अंतर्गत सन २०२१-२२ मधील 
क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी सेवाशुल्क अदा करणे. दली, शि - शि = 
| हार्डवेअर खरेदी (डेस्कटॉप, प्रिंटर, wer, युपीएस व 
बॅटरी, टॅबलेट, स्कॅनर, इन्व्हर्टर, Precision cooling 
system, Cable, Printer cartage/Tonner refilling, ३०.०० ३०.०० ५०.५८ 
printers Wea, दुरूस्ती व नव्याने खरेदी, Pen drive, 
Hard disk इ... 
१२. ई-परवाना प्रणालीच्या हेल्प डेस्क करिता महा आयटी 
| poe शकि १४.१९ 
यांना द्यावयाची आगाऊ रक्‍कम. 
१३. क्षेत्रीय प्रयोगशाळांकरिता हार्डवेअर खरेदी. | 9.00 | 00 | eco | 00 ३५.७६ 
१४. क्षेत्रीय कार्यालयांकरिता संगणक खरेदी. | 9.00 | ४०५.८४ | 2.00 | 
एकूण ९९१.०० ९९१.०० ९९१.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६२१/प्र.क्र.९३/१४-ओ 


२. 


Wd: 


AN AD -O 


te} 
4 


Cc 


nN SG & 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


या शासन निर्णयान्वये पुनर्वितरण करण्यात आलेला निधी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन, भाग-२, दि.१७/०४/२०१५ चे परिशिष्ट, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग 
पहिला, उप विभाग-२ मधील अ.क्र.२७-अ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२३१२४८२४३१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मा.मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मुख्य सचिव, मंत्राळय,मुंबई , 

प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्त (कृषि) , कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 


SHRIKANT C 
ANDGE 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 98965025d482b I beeOfffaa62 
085¢34db6bfd8c, 

pseudonym=1CC019CBB7FOA77E397F 15793DF809A69806ED98, 
serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A9 
5F2AC3C192E9C991F35827 1, cn=SHRIKANT C ANDGE 

Date: 2022.03.23 15:41:43 +05'30" 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१०) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई, 


११) 


निवडनस्ती (१४-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


